RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ६० ( २) ] 


शनिवार , ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र ८ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १ ९ ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १ ९ ७२ . 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०२१४ / प्र.क्र . ३७/ फ - १. — ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत वर्णन केलेले क्षेत्र (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त क्षेत्र " 
असा निर्देश केला आहे ) त्याचे परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय, वनस्पतीविषयक पुरेसे महत्त्व असल्याने त्यातील वन्यजीवाचे संरक्षण, त्यांची पैदास व 
विकसीत करण्याच्या प्रयोजनासाठी व त्याच्या पर्यावरणासाठी या क्षेत्राचा एका अभयारण्यात समावेश करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते. 

त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ (१ ९ ७२ चा ५३) चे कलम २६-ए, पोट- कलम (१) च्या खंड ( बी ) द्वारे , प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , 

( अ) राखीव वन क्षेत्र असणाऱ्या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्रांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करीत असून, त्याचा अभयारण्यात 
समावेश करण्यात येईल . 

( ब ) ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास व त्या दिनांकापासून उक्त हे “ सुधागड वन्यजीव 
अभयारण्य ” म्हणून ओळखले जाणारे वन्यजीव अभयारण्य असेल असे घोषित करीत आहे . 


अनुसूची ब 
रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील सुधागड वन्यजीव अभयारण्याची स्थिती आणि मर्यादा 
( १ ) अभयारण्याचे नाव 

सुधागड वन्यजीव अभयारण्य 
( २ ) वन विभागाचे नाव 

अलिबाग, रोहा व पुणे वन विभाग 


( १ ) 


भाग चार - अ -१९८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३०, २०१४ / भाद्र ८ , 


शके १ ९ ३६ 


अनुक्रमांक 


सुधागड वन्यजीव अभयारण्यातील समाविष्ट होणारे एकूण राखीव वनाचे क्षेत्र 
गावांचे नाव वनखंड क्रमांक क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

कायदेशीर दर्जा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


१ 


अलिबाग 


६१५ 


२४०.७८८ 


राखीव वन 


" 


२ 


६१६ 


२५१.७३४ 


६१७ 


२६७.९ ११ 


" 


४ 


६१८ 


२१७.७२१ 


५ 


६१ ९ 


१ ९ ५.४६३ 


६ 


६२० 


" 


२७५.९९ ६ 


" 


७ 


६२१ 


११६.१४५ 


" 


८ 


६२२ 


२५८.५ ९ ४ 


" 


९ 


६२३ 


२१८.९ ३५ 


१० 


६२४ 


" 


१३६.३७ ९ 


" 


११ 


६२५ 


१८०.४ ९ ० 


१२ 


" 


६२६ 


११ ९ .७८७ 


१३ 


६२७ 


१८४.९ ४१ 


" 


१४ 


६२८ 


३२७.३ ९ १ 


" 


१५ 


६२ ९ 


२५४.५४७ 


१६ 


६३० 


२४६.०४ ९ 


" 


१७ 


६३१ 


१४८.५२० 


" 


१८ 


६३२ 


२४०.७८८ 


" 


१ ९ 


६३३ 


१४२.८५४ 
२२२.९ ८२ 


" 


२० 


६३७ 


" 


२१ 


६३८ 


२०१.५३३ 


" 


२२ 


६३ ९ 


१२ ९.९०४ 


" 


२३ 


पुणे 


१२५ 


२४ ९ .८५ 


२४ 


१२ ९ भाग 


१२६.८८ 


१३० 


" 


१८८.३५ 


२५ 
२६ 


१३१ 


१५३.३१ 


" 


२७ 


१३२ 


१ ९ ३.७६ 


" 


२८ 


१३३ भाग 


१११.३१ 


" 


२ ९ 


१३४ 


२२१.४६ 


" 


३० 


१३५ 


२७५.४४ 


" 


३१ 


१३६ भाग 


२२०.९ २ 


३२ 


१३७ 


२३६.०० 


” 


३३ 


" 


१३८ 


२१७.४६ 


" 


३४ 


१३ ९ भाग 


२६५.६१ 


" 


३५ 


१४० भाग 


१५०.०१ 


" 


१६० 


१६१.६ ९ 


३७ 


रोहा 


" 


३२३ 


१६४.७१ 


३८ 


३२४ 


१७१.९९ 


एकूण क्षेत्र 


७६८८.२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र ८, 


शके १ ९ ३६ 


no 


सुधागड वन्यजीव अभयारण्यामध्ये समाविष्ट 

एकूण राखीव वनक्षेत्र ७६८८.२०२ हेक्टर , म्हणजेच, ७६.८८२०२ चौ.कि.मी. 
प्रस्तावित सुधागड अभयारण्यात समाविष्ट 

एकूण 

क्षेत्र : ७७१२.८१२ हेक्टर म्हणजेच, ७७.१२ चौ.कि.मी. 
प्रस्तावित सुधागड वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राची चतुःसीमा. 
उत्तर .. प्रस्तावित अभयारण्यात समाविष्ट वनखंड क्र . ६१५, १२५ ची उत्तर सीमा . 
पूर्व. प्रस्तावित अभयारण्यात समाविष्ट वनखंड क्र . १२५ , १२९, १३० , १३१, १३२, १३३( भाग), १३४ , १३५ , १३६ ( भाग ), १३८ , १३ ९ 

( भाग ), १४० ( भाग ), ३२४ ची पूर्व सीमा 
दक्षिण. प्रस्तावित अभयारण्यात समाविष्ट वनखंड क्र . ३२३, ३२४ , १६० ( भाग) ची दक्षिण सीमा . 
पश्चिम. - प्रस्तावित अभयारण्यात समाविष्ट वनखंड क्र . ३२३ , ६१७, ६१९, ६२१, ६२६, ६२८ , ६३३ , ६३७, ६३८ , ६३९ ची पश्चिम सीमा . 


- 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ.यू.एम.फारुकी, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ -१ ९८-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र ८ , 


शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 27th August 2014 


NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT , 1972 . 

No. WLP.0214 / C.R.37 / F - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra considers that the 
area described in Schedule appended hereto (hereinafter referred to as the “ the said area" ) 
comprised within the reserved forest in the Forest Division , Alibag and Roha of District Raigad , 
and Pune of District Pune by reasons of its adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, 
natural and zoological significance is to be included in a sanctuary for the purpose of protecting , 
propagating and developing wild life therein and its environment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of section 
26 - A of the Wild Life ( Protection ) Act , 1972 (53 of 1972), and of all the powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby , – 

(a ) specifies the limits of the area mentioned in the Schedule appended hereto , being 
the reserved forest area , shall be comprised within the Sanctuary ; and 

(6 ) declares that on and from the date of publication of this notification in the 
Maharashtra Government Gazette , the said area shall be known as the “ Sudhagad Wild Life 
Sanctuary ” . 

Schedule 
Situation and limits of the Sudhagad Wild Life Sanctuary in Raigad and Pune 
District. 
( 1 ) Name of the Sanctuary 

Sudhagad Wild Life Sanctuary 
( 2 ) Name of the Forest Division 

Alibag , Roha , Pune Division 
Situation and limits of the Sudhagad Wild Life Sanctuary . 


Sr. No. 


Division 


Legal Status 


Remark 


Comparment. 

No. 
( 3 ) 


Area in 
Ha. 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


Alibag 


615 


240.788 


Reserved Forest 


2 


616 


251.734 


3 


617 


267.911 


4 


618 


217.721 


5 


619 


195.463 


6 


620 


275.996 


22 


7 


621 


116.145 


8 


622 


258.594 


9 


623 


218.935 


10 


624 


136.379 


> 


11 


625 


180.490 


12 


626 


119.787 


13 


627 


184.941 


22 


14 


628 


327.391 


15 


629 


254.547 


> 


16 


630 


246.049 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३०, २०१४ / भाद्र ८ , शके 


१ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


17 


631 


148.520 


18 


632 


240.788 


19 


633 


142.854 


20 


637 


222.982 


21 


638 


201.533 


22 


639 


129.904 


23 


Pune 


125 


249.85 


24 


129 Part 


126.88 


25 


130 


188.35 


26 


131 


153.31 


27 


132 


193.76 


28 


133 Part 


111.31 


29 


134 


221.46 


30 


135 


275.44 


22 


31 


136 Part 


220.92 


32 


137 


236.00 


33 


138 


217.46 


34 


139 Part 


265.61 


35 


140 Part 


150.01 


36 


160 


161.69 


" 


37 


Roha 


323 


164.71 


38 


324 


171.99 


Total 


7688.202 


- 


Total Reserved Forest Area of Sudhagad Wild Life Sanctuary 7688.202 ha , that is , 76.88 Sq.Km. 

Boundaries of the Sudhagad Wild Life Sanctuary. 
North . Reserve Forest Compartment No. 615 , 125 North Boundary . 
East. Reserve Forest Compartment No. 125 , 129 , 130 , 131, 132, 133 (P ), 134 , 136 ( P ), 138 , 

139 ( P ), 140 ( P ), 135 , 324, East Boundary . 
South . - Reserve Forest Compartment No. 323 , 324 , 160 ( P ) South Boundary . 
West. — Reserve Forest Compartment No. 323,617 , 619 , 621, 626 , 628 , 633 , 637 , 638 , 639 

West Boundary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . U. M. FAROOQUI, 
Joint Secretary to Government . 


HTT OR - 37-386-737 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ३०, २०१४ / भाद्र ८ , 


शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


~ 


~ 


. 


; 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२. 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी. ०२१४ / प्र.क्र . ३७/ फ- १. — ज्याअर्थी, अलिबाग वन विभाग, अलिबाग यामधील कोणत्याही राखीव वनामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त असणारे क्षेत्र की ज्याचे यासोबतच्या अनुसूची मध्ये वर्णन केलेले असून त्या क्षेत्राला ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे) परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय , वनस्पतीजातीय, भूरूपीकीय, नैसर्गिक व प्राणीशास्त्रविषयक पुरेसे महत्त्व असल्यामुळे 
त्यामधील वन्यजीवाचे संरक्षण , त्याची पैदास व वाढ करण्याच्या प्रयोजनासाठी व त्याच्या पर्यावरणासाठी त्या क्षेत्राचा एका अभयारण्यात समावेश 
करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते 

त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ ( १९ ७२ चा ५३) ची कलमे १८ व १८ बी याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , — 

( अ ) “ सुधागड वन्यजीव अभयारण्य ” या नावाने ओळखले जाणारे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अनुसूचीत नमुद केलेली क्षेत्रे गठित 
करण्याचा आपला इरादा घोषित करीत आहे आणि उक्त अनुसूचीत जाहीर केल्याप्रमाणे त्याच्या हद्दी सीमांकीत करीत आहे; आणि त्या 
प्रयोजनासाठी ; 

( ब ) उक्त क्षेत्रातील जमिनींमध्ये किंवा त्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे असलेल्या कोणत्याही अभिकथित अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप 
व व्याप्ती यांची चौकशी करण्यासाठी व ते निश्चित करण्यासाठी आणि उक्त अधिनियमाची कलमे १९ ते २५ ( दोन्ही धरून) या अन्वये तरतूद केली 
असेल तशीच कार्यवाही करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी म्हणून , उपविभागीय अधिकारी, रोहा, जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची 
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड वन्यजीव अभयारण्याची स्थिती आणि मर्यादा. 
( १ ) अभयारण्याचे नाव 

सुधागड 

वन्यजीव अभयारण्य 
( २ ) वन विभागाचे नाव 

अलिबाग, रोहा व पुणे वन विभाग 
अभयारण्याच्या क्षेत्रासह वन विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेला पर्यायी वनीकरणाच्या क्षेत्राचा तपशील 


~ 


. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


गांवाचे नांव 

( २ ) 


सर्वे क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये) 

( ४ ) 


कायदेशीर दर्जा 

( ५ ) 


१ 


अटोने 


२४/१ 


१.६२ 


अंतिम अधिग्रहीत वन 


नानेवली 


" 


२ 


३५/३ 


०.३० 


३ 


" 


८४/२ 


" 


०.५७ 


" 


" 


४ 


८४/१ भाग 


६.३० 


१ 


५ 


पाचपूर 


४/२ 


१.८४ 


" 


" 


६ 


१४२/१ 


२.०८ 


" 


" 


७ 


१४२/४ 


२.७३ 


" 


" 


८ 


१४०/२ 


४.० ९ 


" 


" 


१५५/७ 


०.४० 


" 


" 


१६२/४ 


०.६ ९ 


" 


" 


११ 


१३५/४ 


०.०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र ८ , शके 


१ ९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१२ 


पाचपूर 


१ ९ ५ / २ 


१.४ ९ 


अंतिम अधिग्रहीत वन 


" 


" 


१३ 


१६३/१ 


१४ 


" 


१६१/२ 


" 


०.७८ 


एकूण क्षेत्र 


२४.६१ 


अभयारण्यामध्ये समाविष्ट एकूण अंतिम अधिग्रहीत वनक्षेत्र २४.६१ हेक्टर , म्हणजेच, ०.२४६१ चौ.कि.मी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


डॉ . यू. एम . फारुकी , 
शासनाचे सहसचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ३० , २०१४ / भाद्र ८ , 


शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 27th August, 2014 . 

NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 


No. WLP. 0214 /CR - 37 / F - 1. — Whereas the Government of Maharashtra considers that the 
area described in Schedule appended hereto (hereinafter referred to as the “ the said area ” ) the 
area other than an area comprised within any reserved forest in the Forest division Alibag of 
District Raigad, by reasons of its adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural 
and zoological significance , is to be included in a sanctuary for the purpose of protecting, 
propagating and developing wild life therein and its environment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of sections 18 and 
18B of the Wild Life (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ) and of all the powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby - 

( a ) declares its intention to constitute the areas mentioned in Schedule as a Wild Life 
Sanctuary to be known as the “ Sudhagad Wild Life Sanctuary" and defines the limits thereof 
as set out in the said Schedule , and for that purpose ; 

(6 ) appoints the Sub -Divisional Officer , Roha of Raigad district as the Collector to 
enquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist 
in favour of any person in orover the lands in the said areas and deal with the same as 
provided under sections 19 to 25 (both inclusive ) of the said Act. 


Schedule 


Situation and limits of the Sudhagad Wild Life Sanctuary in Raigad and Pune District. 
( 1) Name of the Sanctuary 

Sudhagad Wild Life Sanctuary 
( 2 ) Name of the Forest Division 

Alibag, Roha , Pune Division 
Particulars of the Compensatory Forestation area in possession of the Forests Department 
included in the sanctuary . 
Acquired Private Forest Area to be included in Sudhagad Range 

of Alibag Forest Division 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Villages 

( 2 ) 


Survey Nos . 

( 3 ) 


Area in Ha. 

( 4 ) 


Legal Status 

( 5 ) 


1 


Atone 


24/1 


1.62 


Finally Acquired Forest 


2 


Nanevali 


35/3 


0.30 


> 


3 


84/2 


0.57 


4 . 


84/1 Part 


6.30 


5 


Pachapur 


4/2 


1.84 


6 


142/1 


2.08 


7 


1424 


2.73 


22 


8 


140/2 


4.09 


9 


155/7 


0.40 


22 


10 


162/4 


0.69 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३०, २०१४ / भाद्र ८ , 


शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


11 


Pachapur 


135/4 


0.05 


Finally Acquired Forest 


" 


12 


195/2 


1.49 


13 


163/1 


1.67 


14 


161/2 


0.78 


Total Area 


24.61 


Total Finally Acquired Forest Area 24.61 Ha , that is , 0.2461 Sq.km. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. U. M. FAROOQUI, 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


